सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था (मुलींची), 
नाशिक या संस्थेसाठी नवीन लेखाशीर्ष आणि 
संगणक सांकेतांक क्रमांक देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एसपीआय-२०२३/प्र.क्र.१७५/२८ (मासैक) 
मंत्रालय मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-३२. 
दिनांक: ०५ फेब्रुवारी, २०२४ 


संदर्भः सामान्य प्रशासन विभाग झासन निर्णय क्रमांक: एसपीआय-२०२१/प्र.क्र.२९०/२८ 
दि.१०/०१/२०२३ 

प्रस्तावना 

सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दि. १०/०१/२०२३ अन्वये, राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी 
(NDA) मध्ये राज्यातील मुलींचे प्रतिनिधित्व वाढावे यासाठी नाशिक येथे मुलींसाठी सैनिकी सेवापूर्व 
शिक्षण संस्था स्थापन करण्यात आली आहे. सदर योजनेसाठी नवीन उपलेखाशिर्ष व आठ अंकी 
संगणक सांकेतांक देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय 

सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय दि. १०/०१/२०२३ अन्वये राज्यातील मुलींसाठी स्थापन 
करण्यात आलेल्या सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, नाशिक या संस्थेसाठी खालीलप्रमाणे 
उपलेखाशीर्षांसह नवीन लेखाशीर्ष व आठ अंकी संगणक सांकेतांक देण्यास शासनाची मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


मागणी क्र. ए-५ A-5 

प्रधान लेखाशीष॑ | २२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण 2235 Social Security and Welfare 
उपप्रधान ६० इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम 60 Other Social Security and 
लेखाशिर्ष Welfare Programme 

गौणशिर्ष २००- इतर कार्यक्रम 200 Other Programme 

गट शिर्ष (००) (00) 

उपगट BY (००) (१४) (00)(14) 


योजनेचे नाव मुलींसाठी सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, नाशिक | Sainiki Pre-service Education 
Institute for Girls, Nashik 


कायमचा (२२३५०५४२),अनिवार्य (2235D542), Committed 
सांकेतांक 
उद्दीष्ट्ये 
०१-वेतन 01-Salaries 
०२-मजुरी 02-Wages 
०६-वीज दूरध्वनी आणि पाणी शुल्क 06-Telephone Electricity and 


Water Charges 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीआय-२०२३/प्र.क्र.१७५/२८ (ARH) 


१०-कंत्राटी सेवा 10-Contractual Services 
११-देशांतर्गत प्रवास खर्च 11-Domestic Travel Expenses 
१ ३-कार्यालयीन खर्च 13-Office Expenses 
१४-भाडेपट्टी व कर 14-Rent Rate And Taxex 
१६-प्रकाशने 16-Publications 
१७-संगणक खर्च 17-Computer Expenses 
१८ -सुट्टीच्या दिवसाची भरपाई रपाई 18-Off Day Compensation 
२०-इतर प्रशासकीय खर्च 20-Other Administrative 
Expenses 
२६-जाहिरात व प्रसिद्धी 26-Advertising And Publicity 
२७-लहान बांधकामे 27-Minor Works 
२८-व्यावसायिक सेवा 28-Professional services 
३४-शिष्यवृत्त्या/विद्यावेतने 34-Scholarship/Stipend 
५०-इतर खर्च 50-Other Charges 


टी 


हा शासन निर्णय वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र. ६०६/व्यय-४, दिनांक १५ डिसेंबर, 


२०२३, व प्रधान महालेखाकार कार्यालय (लेखा व हकदारी)-१, याच्यां संदर्भ क्र. संःख.वि/चा- 
१/सामान्य प्रशासन विभाग/यूओआर-१११/२०२३-२४/८५९, दि. ०८/११/२०२३ अन्वये प्राप्त सहमतीने 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२४०२०५११११५७११०७ असा आहे. हा 


seat डीजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by URMILA POPAT SAWANT 

R M | LA p p AT DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=532e1¢167ebaaff43f581 1aa7e45b8f790eb47c4facdf5bad58 
6d61ab9901df2, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=C586C9348CA72192AB033313815E031BC4374F8A3A8 
575A392F3FE875E8661EC, cn=URMILA POPAT SAWANT 
Date: 2024.02.05 11:11:15 +05'30' 


(उर्मिला सावंत) 
अवर सचिव माहाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल (लेखापरिक्षण) (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
२. प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-१ महाराष्ट्र. 


. संचालक, सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था, छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), नाशिक. 


४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 


. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
. कार्यासन अधिकारी, वित्त विभाग, व्यय-४, अर्थ-१४, मंत्रालय, मुंबई. 


७. निवडनस्ती, साप्रवि कार्यासन-२८ (मासैक). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


